राज्य योजना सन 2023-28 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२६०/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
92.08.2023. 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष-१/सी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.९९/३८९/२०२३-२४/दिनांक 
24.02.2023. 

प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. 
१००००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे 
परिपत्रकान्वये सन २०२३-२४ मध्ये निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात 
आल्या आहेत. 

संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व यांनी हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि 
अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजनेतंर्गत रू. ३५५८.०७ लक्षचे प्रस्ताव 
शासन मान्यतेसाठी सादर केले असून त्या अनुषंगाने शासन पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ चे परिपत्रक विचारात घेता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी मौजे देव्हारी गावाच्या 
पुनर्वसनाकरीता संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन हक्क व 
विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६- 
२२४१) या लेखाशिर्षातर्गत रु. ३०००.०० लक्ष इतका निधी खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 
२. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संरक्षण, (००) (१८) 
डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 
|. प्रस्तावीत wd लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे-राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१ या 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र.२६०/फ-१ 


लेखाशिर्षांमधीळ ५०-इतर या उद्िष्टांतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


॥. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 


॥. सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आव्यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत दक्षता 
घ्यावी. 


॥/. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प 
अंदाज, वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत निधी वाटप 
करावा. 


४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 
२. सदर are निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१४५२५४९४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 


SIDDESH TUKARAM वाल 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7 


318f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharasht! 


=Mahara: 
setialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1D 
S AWA R D E KA R BODD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 
Date: 2023.09.08 14:56:12 +05'30' 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर. 
५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
६. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), अकोला. 
७. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
८. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


